सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ,१५-२१ २०१९ : श्रावण २४-३० शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -१० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

७२४ 
असलेले नियम व आदेश . 


७१७ 
ते 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ७२५ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 


७२६ 


शासकीय अधिसूचना , 

नेमणुका पदोत्रती इत्यादी 


१ 


महाराष्ट्र शासन 


, 


नगर विकास विभाग , 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक :- २३ जुलै , २०१९ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६: 
क्रमांक टिपीएस-३४१७/ २०८०/ प्र . क्र . १७५/२०१७ नवि-३०:- ज्याअर्थी 
तुळजापूर जि . उस्मानाबाद , शहराची द्वितीय सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन 
१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३६ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसुचना 
क्र . टिपीएस-३४१० / २९ ५/ प्र.क्र .१२६ (ए)/२०१० /नवि -३० , दि . १४ ऑक्टोबर , 
२०१० अन्वये भागाशः मंजूर केली असुन ती ११ नोव्हेंबर, २०१० पासून 
अंमलात आली आहे . तसेच पुर्नप्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन 
नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र.टिपीएस ३४१३ / प्र.क्र .२ ९ ८/ २०१३/ 


नवि/ ३० , दि . ११ सप्टेंबर, २०१४ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दि ११ 
ऑक्टोंबर, २०१४ पासून अमंलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , आर्य चौक ते किसान 
चौक पर्यंत १२ मी रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविला आहे .( यापुढे 
“ उक्त वि.यो. रस्ता ” 

म्हणून 

संबोधले आहे ); 
आणि ज्याअर्थी, तुळजापूर नगर परिषदेने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्र . ४१५ , दिनांक १३ सप्टेंबर , २०१३ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करुन उक्त प्रस्तावित वि.यो.रस्त्याएवजी अस्तित्वातील 
रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजूस समान ६ मी . रुंदी यापमाणे १२ मी 
रुदीचा विकास योजना रस्ता सुधारित करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे 
ठरवून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करुन प्रस्ताव दि . १४ ऑगस्ट , २०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेला आहे; ( यापुढे “ प्रस्तावित ” फेरबदल असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व 


औ . भाग १-३३ 


७१७ 


